प्रशासकीय मान्यता : 

सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक 
योजनेतंर्गत मंजूर अनुदानातून यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 
कामा व आल्ब्लेस रुग्णालय, मुंबई 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : कामारु-२०२१ /प्र.क्र.९७ / प्रशञा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : १९ मार्च, २०२१ 
वाचा : 9) शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस-२०१४/प्र.क्र. 
८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
३) शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र. २१५/ 
उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
४ शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक वैशिवि- 
२०२०/प्र.क्र.२८१/प्रशा-२, दिनांक ०६.११.२०२० 
५) जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई यांचे पत्र क्र. जिनिस/ जिवायो 
/२०२०-२१/ १०४७, दि.०९/१२/२०२० 
६) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं /यंसाख 
/ जिवायो /कावआरु, मुंबई WAT. /म / ६०८२ /२०२१, दि.०८.०३.२०२१ 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त नमूद दिनांक ०८.०३.२०२१ च्या पत्रान्वये संचालनालयाने विभागाच्या 
नियंत्रणाखाळील कामा व आल्ब्लेस रुग्णालय, मुंबई या संस्थेस सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात 
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्याबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने कामा 
व आल्ब्लेस रुग्णालय, मुंबई या संस्थेस सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत 
मंजूर अनुदानातून रुपये ५,७५,००,०००/- (रुपये पाच कोटी, पंच्याहत्तर लक्ष फक्त) इतक्या 
किंमतीची खालील तक्त्यात नमूद यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्यास खालील अटींच्या 
अधीन राहून मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र यंत्रसामुग्नीचे नाव नग प्रती नग किंमत | एकूण रक्‍कम 
1 १_| पल्स ऑक्सिमीटर ६ ५०००० ३००००० 
२ | एसपीओ 2 मोनीटर ६ ५०००० 300000 
3 | क्‍्वॉटरी Fat 1१ ३००००० ३००००० 


शासन निर्णय क्रमांकः कामारु-२०२१/प्र.क्र.९७/प्रशा-१ 


अ.क्र यंत्रसामुग्नीचे नाव नग प्रती नग किंमत | एकूण रक्‍कम 
8 व्हेसळ सीलर a ११००००० ११००००० 
षु इंफ्युजन पंप ६ ५०००० ३००००० 
६ | व्हीडीओ रेकॉरडर da एलईडी मोनीटर णं १०००००० १०००००० 
अण्डलाईट सॉर्स 
ओ.टी लाईट fe | 300000 300000 
क्रायो सर्जरी इंस्ट्रमेट | |. -,| ३००००० ३००००० 
स्पोट लाईट इन लेबर रुम Em १००००० १००००० 
| ao | फोगींग Halt & ५०००० ३००००० 
aa] q | Use ट्रोली ae २०००० २००००० 
१२ | Soa ट्रोली १५ २०००० ३००००० 
१२३ व्हील चेअर | ao | १०००० १००००० 
१४ | al कार्ट ट्रोली ६ ५०००० ३००००० 
१५ | इंपोरटेड अडजस्टेबल dea वीथ मॅट्रेस । १५ ४००००० ६०००००० 
१६ | डेफिब्रिलेटर ae | 300000 300000 
१७ | बायपफेसीक डेफिब्रिळेटर | 4 | ३०0०००० 300000 
१८ | लेरिंगोस्कोप अँडल्ट अँण्ड पॅडियाट्ररिक coe ० १०००० १००००० 
१९ एलईडी फोटोथेरपी ३ १००००० ३००००० 
२० | बेसीनेट वीथ ट्रोळी १२ २५००० ३००००० 
२१ । सीरींज पंप fae | 30000 300000 
२२ | फिंगर पल्स ऑक्सिमीटर २४ २००० ४८००० 
२३ | हायस्टेरोस्कोप seed | 9 | 300000 300000 
२४ | रेसेक्टोस्कोप Sere | 300000 300000 
२५ | बायो सेफ्टि केबिनेट शि ३००००० 300000 
२६ | सेल कल्वर केबिनेट oe al 300000 300000 
२७ | Rates gist sfeas da} 2 १००००० २००००० 
मेडिसीन्स 
२८ | इलेक्ट्रोकाडिओग्राफी सीस्टम di] २ १५०००० ३००००० 
इलेक्ट्रोडस,लीड्स, जेल 
२९ | फल्डेबल हॉस्पिटल स्ट्रेचर्स ५ १०००० ५०००० 
३० | पडांट प्रोसिजर टेबल 3 १००००० ३००००० 
३१ कॉडियक मोनीटर २ १५०००० ३००००० 
३२ डिजीटल बी.पी. अपार्स्ट २० २००० ४०००० 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कामारु-२०२१/प्र.क्र.९७/प्रश्ञा-१ 


अ.क्र. यंत्रसामुग्नीचे नाव नग प्रती नग किंमत | एकूण रक्‍कम 
३३ | इलेक्ट्रीक वेग मशीन Pao | ० २००० २०००० 
३४ | क्‍्वान्टा अनालाईझर फ्लोरसेन्स इम्युनोसे a 300000 300000 
FIA 

३५ | सकान aI ieee || 30000 300000 

3६ कॉंबाल्ट ६० ब्रेकथेरपी a | 80000000 80000000 

३७ | wd मीटर | १. ४६२००० ४६२००० 

३८ फोथेरपी ट्रोली ३ ६०००० १८०००० 

38 एअर प्युरीफायर षु ४०००० २००००० 

४० न्युनेटल ट्रोली षु ६०००० ३००००० 

४१ | वटिकल ऑटोक्लेव्ह मशीन ब. | ३००००० ३००००० 

४२ । रेडियंट वार्मर २ १००००० २००००० 

एकूण ५७५००००० 
अटी :- 

१. सदर यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची प्रशासकीय मान्यता संस्थेस जिल्हा वार्षिक 
योजनातंर्गत मंजूर अनुदानातून प्रदान करण्यात येत आहे. 

२. सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषांगिक 
शासन निर्णयांमध्ये मध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 

३. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत” निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 

४. सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी करावी. 

५. सदर यंत्रसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 

६. सदर यंत्रसामुग्नरीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेहाक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 


शकणारे किमान तीन उत्पादक / पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कामारु-२०२१/प्र.क्र.९७/प्रश्ञा-१ 


१०. 


99. 


१२. 


१३. 


२ 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 

मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 
सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 

उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवऱ्यकतेनुसार सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 

समान स्वरुपाची व समान विनिर्दिष्टे असलेल्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची एकच 
निविदा प्रसिध्द करणेबाबतची कार्यवाही हाफकीन महामंडळाने करावी. अशा प्रकारे 
निविदा प्रसिध्द करणे हाफकीन महामंडळास WE होईल यानुषंगाने संचालक, वैद्यकीय 
शिक्षण आणि संशोधन,मुंबई यांनी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची मागणी नोंदवावी. 
रुपये तीन लक्ष पेक्षा कमी किंमतीची तथापी एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवश्‍यक असणारी 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची मागणी एकत्रित करून sen बाबींची खरेदी हाफकीन 
महामंडळामार्फत करण्यात येईल. 

संस्थास्तरावर खरेदी करण्यात येणाऱ्या यंत्रसामुग्रीची खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा 
व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील कार्यपध्दतीनुसार 
करतांना याबाबत सदर खरेदी शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक 
संकीर्ण २०१४ / प्र.क्र. २१५ / उद्योग -४, दिनांक २४.०८.२०१७ अन्वये विहीत करण्यात 
आलेल्या गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल कार्यपध्दतीचा वापर करावा. 


प्रस्तुत विषयी सोबतच्या परिशिष्टातीळ यंत्रसामुग्रीसाठी येणारा खर्च खालील 


लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा 


मागणी क्र.ओ-१४ 
४२१० - वैद्यकीय शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ a वैद्यकीय शिक्षण 
१०५ = विषमचिकित्सा 
(३१) | जिल्हा योजना - मुंबई शहर 
(३१) (०१) a हॉस्पीटलची यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी 
4 — यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० 92199) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कामारु-२०२१/प्र.क्र.९७/प्रश्ञा-१ 


३. सदर शासन निर्णय, शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग - 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३१८१६०११६३०१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ARUN 
MURLIDHARRA 
O DAHALE 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महाळेखाकार-१ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 
२. व्यवस्थापकीय GASH, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
४. जिल्हाधिकारी, मुंबई 
५. अधिष्ठाता, सर ज.जी. समूह रुगणालये 
अधीक्षक, कामा व आल्ब्लेस रुग्णालय, मुंबई 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
. निवासी अधिकारी, मुंबई 
निवडनस्ती (प्रहा-१) 


one G&G & 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


